परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत 
कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानीत 
संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची जमा 
झालेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली 
वर्ग करणेसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवयसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण -१५२३/प्र.क्र.५७/६ ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक: ३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. कृविआ-११०८ (प्र.क्र.१००) ६ अ, दि.२७.०२.२००९. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो २०१२/प्र.क्र. ९६/सेवा ४, दि.२७.०८.२०१४. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनियो २०१५/ (९२७)/प्र.क्र.३२/ सेवा ४, दि.६.४.२०१५. 
४) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- १५१५/ प्र.क्र.४४८/२०१५/६अ, 
दि.३१.०७.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त केलेल्या अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारी अधिकारी / कर्मचार्‍्यांप्रमाणे राज्यातील कृषी विद्यापीठे व 
त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी “परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना” (Defined Contribution Pension Scheme) संदर्भ क्र. १ अन्वये लागू 
करण्यात आली. वित्त विभागाचे संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना (9078) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्यात 
आली आहे. त्यामुळे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे नामकरण यापुढे राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजना (NPS) असे करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या स्तर-१ ची 
अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक कार्यपद्धती वित्त विभागाने विहित केली आहे. AIIM 
राज्यातील कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानीत संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) (स्तर १) लागू करण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. 
२. कृषि विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालयातील अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करतांना 
दरमहा जमा होणाऱ्या अंडादानाच्या रक्कमा केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडे वर्ग 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -१५२३/प्र.क्र.५७/६ ओ 


शासन निर्णय :- 


कृषि विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना लागू 
करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवीतन योजनेची अंमलबजावणी करतांना दरमहा जमा होणाऱ्या 
अंशदानाच्या रक्कमा केंद्रीय अभिलेख देखभाळ अभिकरणाकडे वर्ग करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. जी-९९ 08-९९ 
मुख्य लेखाशीर्ष: ८३४२ - इतर ठेवी 8342- Other Deposits 
उप मुख्य लेखाशीर्ष: | ००- इतर ठेवी 00- Other Deposits 
spas | arearendt 117- Defined Contribution 
गौणशीर्ष : ११७ - शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी Pension Scheme for 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना | Government Employees 
गल्तरप, ००- परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन  । 00- Defined Contribution 
टशाष: योजना Pension Scheme 
(००) (94) परिभाषित अंठडादान | (00) (15) Depositing the 
निवृत्तीवीतन योजनेअंतर्गत कृषी | amount recovered in respect 
त्यांच्याशी संलग्न of Agriculture Universities and 
विद्यापीठे व न त्यांच्याशी संलग्न its affiliate Institutions, 
उपशीर्ष : अनुदानीत संस्थांमधील अधिकारी / | Employees under Defined 
कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली रक्कम | Contribution Pension Scheme 
राष्ट्रीय गोल वांती in National Pension Scheme 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली वर्ग (committed). 
करणे (अनिवायी. 
उदीष्ट शिर्ष (८३४२०२९३) (83420293) 
2. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौसं. क्र. ६७/२०२३/ अर्थ-२, दि.११.०९.२०२३ नुसार 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१००३१२२११५२१०१ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त 
UMESH NARAYAN ८: 


प्रति, 


CHANDIWADE > 
(उमेश चांदिवडे ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई-०६ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण -१५२३/प्र.क्र.५७/६ अ 


३. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई- 32. 
५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब,भांबुर्डा, भोसळेनगर,पुणे. 
६. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,१३२-ब,भांबुर्डा, भोसळेनगर,पुणे. 
७. कुलगुरू/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. 
८. कुलगुरू/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
९. कुलगुरू/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
१०.कुलगुरू/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 

जिल्हा रत्नागिरी. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, लेखा परीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई (2 प्रती). 
१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, नागपूर (२ प्रती). 
१३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर/अकोला/परभणी/रत्नागिरी. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/अकोला/परभणी/रत्नागिरी. 
१५.वित्त विभाग, व्यय-१, अर्थ-२ , मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. निवडनस्ती- का.६ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


